कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण 
निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जून, २०२१. 


संदर्भ -: शासन निर्णय क्र. मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७ अ, दि.०६ मे, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कृषि शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी 
डॉ.एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर समितीमध्ये तीन लोकप्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी दि.०६.०५.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये खाळील तीन विधानसभा सदस्यांचा समावेडा 
करण्यात येत आहे. 


नाव पदनाम 
मा. आ. श्री होखर गोविंदराव निकम सदस्य 
मा. आ. डा. राहुल वेदप्रकाश पाटील सदस्य 
मा. आ. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर सदस्य 


सदर समितीसाठी संदर्भाधीन दि.०६.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयातील अटी व ard जझाच्या तशा 
लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१७१२१०३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा.कि.रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ अ, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. आ. श्री होखर गोविंदराव निकम, ४९२, अनुबंध, मु.पो. सावर्डे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 

मा. आ. डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील, “तोरणा”, घर क्र. १३८, स्वामी समर्थ मंदिरासमोर, शिवाजीनगर, ता. जि. 

परभणी. 

८) मा. आ. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर, घर क्र.७४८, लक्ष्मी नगर, अभ्यंकर वार्ड, वरोरा, ता. वरोरा, 
जि. चंद्रपूर ४४२ ९०७. 

९) मा.मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधानभवन, मुंबई. 

१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 

१४ सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

१५) कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा Hos कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 

१६) कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१७ कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१८) कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

१९) डॉ. एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु, मफुकृवि, राहुरी व मध्यवर्ती कृषि विद्यापीठ, इंफाळ, पुरी निवास, घर नं. 
६५०, वार्ड नं.१३, मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर. 

20) डॉ. एस.एस.मगर, माजी कुलगुरु, डॉ. बासाकोकृवि, दापोली, १७ ROMS हौ.सो.,डी.पी.रोड, औंध, 
पुणे ४११००७. 

२१ डॉ. डी.एल.साळे, माजी अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. पंदेकृवि, अकोला, पोस्ट, निगडी खुर्द, ता. जत, जि. सांगळी. 

२२) डॉ. विलास पाटील, माजी अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी, भाग्यलक्ष्मी नगर, बसमत रोड, 
परभणी ४३१४०१. 

२३) डॉ. सतिश नारखेडे, अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. बासाकोकृवि, दापोली. 

२४) डॉ. अशोक फरांदे, अधिष्ठाता (कृषि) तथा अध्यक्ष, संचालक शिक्षण समन्वय समिती, महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी. 

२५) कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


